माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

नागपूर महानगरपालिका 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (४)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: 

(१ शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. मावअ-२०२१/ 
प्र.क्र.७५/ तां.क.१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२१ 

(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ 
प्र.क्र.१२०/ तां.क.१, दिनांक ५ डिसेंबर, २०२२ 

(३) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 

(४ प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक दिनांक १ जुले, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 

प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान २.० मधील ५ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२२ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस 
रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०५ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (३) 
येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (४)/ तां.क.१ 


यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान २.० अंतर्गत नागपूर 
महानगरपालिकेस प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ७५.०० लक्ष बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा 
रू. ७५,००,०००.०० (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आयुक्‍त, नागपूर 
महानगरपालिका यांनी Bex अभियंता, नागपूर महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर 
केला आहे. नागपूर महानगरपालिकेने सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक १ जुले, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आळा. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, 
आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांनी सादर केलेल्या एकूण रू. ७५,००,०००.०० (रुपये पंच्याहत्तर 
लक्ष फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील अटी व शातींच्या अधिन शासन 
प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या 
जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. अटी वशर्ती 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा नागपूर महानगरपालिका 
राहील. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व 
भौतिक प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 

३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्यापासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ 
झाल्यास, त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून fess जाणार नाही. 


ie) 
— 


raed 


sc 


— 


4 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (8)/ तां.क.१ 


३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत नागपूर महानगरपालिकेस “अमृत-गट उंच उडी” या गटात 
रू. ७५.०० लक्ष रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाळे आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ३७.५० लक्ष रकमेचा पहिला 
हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालास उपरोक्‍त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने 
नागपूर महानगरपालिकेस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ३७.५० लक्ष (रुपये सदतीस लक्ष पन्नास हजार 
फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०६१३१४२४५००४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
RYA KA N गृ K | A N IN: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND CLIMATE 
CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 10561 f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f7c49ac520e6 1061ddded, 


postalCode=400032, st=Mahi 


NIKAM si act namo 
(सु. fer. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७ विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग 
८) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर विभाग 
९) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (४)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (४/ तां.क.१, 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप करण्यात आलेली रक्‍कम 
(रू.) 
णि Indigenious Tree Plantation: Pandhra 809 , Nagpur ३२,८४,४७१.३० 
(Quantity-¥8,400) 
Q Indigenious Tree Plantation: Wathoda Layout, १८,९४,४१४.२४ 
Nagpur (Quantity-2¥%00) 
३ On-Grid Solar system : Pandhra bodi, Nagpur 419,019,000 ,00 
(Capacity: 24kWp) 
छं Percolation Pit with Rain Water Harvesting : Pandhra २,९४,३८८.७६ 
Panbudi, Nagpur 
षु IEC 3,598,924 .90 
TOTAL (94,00,000,00 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


